महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ- स्वतंत्र 
संचालकांची नेमणूक करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: काजूमं-०९२४/प्र.क्र.१२६/२१ स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १८ जुले, २०२४ 


संदर्भ :- १) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय: कृपमं-०५२३ /प्र.क्र.१८०/ २१ स, 
दिनांक १६ मे,२०२३, 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय: कृपमं-०५२३ /प्र.क्र.१८०/ २१ स, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०२३ 
३) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय: कृपमं-०५२३ /प्र.क्र.१८०/ २१ स, 
दिनांक ०१ मार्च, २०२४ 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील काजू फळ पिकाच्या विकासासाठी संदर्भ क्र.१ येथील दि.१६ मे, २०२३ च्या शासन 


निर्णयान्वये “महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ” ची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयात 
महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाची रचना नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार मा.मंत्री (पणन) हे काजू 
मंडळाचे पदसिध्द अध्यक्ष असून इतर १२ संचालक व १ सदस्य सचिव अशी काजू मंडळाची रचना आहे. 
काजू मंडळाच्या रचनेत समाविष्ट असलेल्या ४ स्वतंत्र संचालकांमध्ये काजू प्रक्रिया उद्योजक, काजू 
उत्पादक शेतकरी, सहकारी काजू प्रक्रिया महासंघ यांचा प्रतिनिधी व कोकण कृषि विद्यापीठातील काजू 
प्रक्रिया तज्ञ यांचा समावेश आहे. 

डॉ.परडाराम पाटील, कृषि अर्थशास्त्र यांची शैक्षणिक अर्हता व कृषि क्षेत्रातील अनुभव विचारात 
घेता, त्यांची महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळावर काजू उत्पादक शेतकरी क्षेत्रातील स्वतंत्र संचालक म्हणून 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्रातील काजू फळ पिकाच्या विकासाकरिता संदर्भाधीन दि.१६ मे, २०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळावर काजू उत्पादक शेतकरी 
क्षेत्रातील स्वतंत्र संचालक म्हणून STARR पाटील यांची नियुक्‍ती करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः काजूमं-०९२४/प्र.क्र.१२६/२१ स, 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७१८१३००२५९९०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MADHAVI 
SANDEEP SHINDE 


(माधवी सं. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त ), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


) 

) 

) 

) 
५) विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानभवन मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


मा. मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधान भवन, मुंबई, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

१०) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२) अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव मंत्रालय, मुंबई, 

१५) व्यवस्थापकीय संचालक ,महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या .मुंबई 

१६) सह सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Nn S&S O&M 


८“? 


१७ विभागीय आयुक्‍त, कोकण व पुणे 

१८) जिल्हाधिकारी,मुंबई, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग , कोल्हापूर 

१९) कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली जि.रत्नागिरी 

२०) पणन संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२१) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे, 

२२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य काजू विकास मंडळ तथा कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
कृषी पणन मंडळ, पुणे, 

२३) उप सरव्यवस्थापक, अपेडा, नवी मुंबई 

२४) STUARTS पाटील, कृषी अर्थतज्ञ 

२५) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) मुंबई. 

२६) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) नागपूर. 

२७ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२९) निवडनस्ती (२१-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


